विनंती बदल्या 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
कोकण अंतर्गत कार्यरत असलेले सहायक अभियंता 
श्रेणी-२/ शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन आदेशा क्र.बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (२)/सेवा-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० ऑगस्ट, २०२१ 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (४) व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार सोबतच्या 
विवरणपत्रात दर्शविलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहायक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता 
/ कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांच्या प्रशासकीय कारणास्तव तसेच त्यांनी केलेल्या विनंतीनुसार मुदतपूर्व 
विनंती बदली करण्यात येत आहे. 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण यांनी बदली करण्यात आलेल्या 
अभियंत्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करावे. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या ज्या अभियंत्यांची सविस्तर 
पदस्थापना दर्शविण्यात आली आहे, त्या अभियंत्यांनी सविस्तर पदस्थापनेच्या पदावर तात्काळ रुजू 
व्हावे. तसेच, ज्या अभियंत्यांची सार्वजनिक बांधकाम मंडळांतर्गत पदस्थापना दर्शविण्यात आळी आहे, 
त्या अभियंत्यांचे सविस्तर नियुक्तीचे आदेश संबंधित मुख्य अभियंता यांनी तात्काळ निर्गमित करावेत. 
विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्याची मुख्य अभियंता स्तरावर बदली करण्यात आली असल्यास 
मुख्य अभियंत्यांचे बदली आदेश रद्द समजण्यात यावेत. बदली करण्यात आलेल्या अभियंत्यांच्या रुजू 
अहवाल संबंधीत मुख्य अभियंता यांनी शासनास १५ दिवसांत सादर करावा. 
३. विवरणपत्रात नमूद केलेल्या अभियंत्यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारुन 
अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये. अन्यथा, त्यांची अनुपस्थिती अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात 
येईल व विनावेतन करण्यात येईल व त्यामुळे सेवेत खंड पडण्याची शक्यता देखील नाकारता येणार 
नाही, याची जाणीव संबंधित अभियंत्यांना करुन देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन 
विभाग, शासन परिपत्रक क्र. सीडीआर-१०८२/२५६७/२८/अकरा, दिनांक ३०.०८.१९८२ कडे वेधण्यात 
येत असून सदर परिपत्रकान्वये दिलेल्या सूचना लक्षात घेता, त्यांनी बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही 
स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास ते शिस्तभंगविषयक कारवाईस पात्र ठरतील, याचीही नोंद घेण्यात 
यावी. 
४. संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी veya व पदमोचक कर्मचाऱ्यांनी 
पदभार सोडल्याचा व स्विकारल्याचा दिनांक त्वरीत शासनास कळवावा. विहीत कालावधीत संबंधित 
कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.०९.०७.२०२१ च्या 
शासन निर्णयानुसार अनुपस्थितीचा काळावधी अकार्य दिन (Non dies) गणण्यात यावा. तसेच, 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२५९ (२/सेवा-३ ढे 


कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबाबत शासनास त्वरित अवगत करण्यात यावे, जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द 
शिस्तभंगविषयक कारवाई त्वरित करणे शक्य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम,१९८१ मधील 
नियम ३०(सी) नुसार बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत/मंजूर करु नयेत. 
५. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या Wwww.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८३०१२२८५८९९१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NITINBHANUDAS KHEDKAR 


N | ग | N B HA N U DAS DN: CN = NITIN BHANUDAS KHEDKAR, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


K H E D KA R io esha, OF = PUBLIC WORKS 


IT 
Date: 2021.08.30 22:33:45 +05'30" 


(नि.भा.खेडकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई ४००००२, 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२,नागपूर ४४० ००१, 
३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई, 
५. अपर मुख्यसचिव (सा.बां.वि.) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सचिव((रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. सचिव (बांधकामे) यांचे स्विय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई/कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/ 
अमरावती/नागपूर, 
९. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई-४०० ६१४, 
१०. अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ (सवी, 
११. संबंधित सहाय्यक अभियंता श्रेणी-२/शाखा अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) यांना संबंधित कार्यालयामार्फत, 
१२. निवडनस्ती (कार्यासन सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांक बदली-२०२९/प्र.क्र.२५९(२)/सेवा-३, दिनांक ३० ऑगस्ट, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 


स. अ.श्रेणी-२/ शाखा 
अभियंता/ कनिष्ठ 


* अभियंता (स्थापत्य) यांचे 


श्री. पवन र. बागुल, कनिष्ठ 
अभियंता 


श्री.अजयकुमार अरुणराव 
चमकुरे, कनिष्ठ अभियंता 


MSs अय्युब दुरुगकर, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्रीम.श्वेता सुनील पाटील, 


कार्यरत असलेले पद 


सा.बां.उपविभाग, उरण 


दक्षता व गुण नियंत्रण मंडळ कोकण 
भवन, नवी मुंबई 


सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सार्वजनिक 
बांधकाम उपविभाग क्र.२, मुरबाड 


सा.बां.दक्षता व गुण नियंत्रण जिल्हा 
प्रयोगशाळा ,रत्नागिरी 


मार्ग प्रकल्प उपविभाग क्र.३, रत्नागिरी 


सा.बां. मंडळ, रायगड अं 
सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, मुरुड 


सा.बां.मंडळ, 
सा.बां.उपविभाग क्र.१ कणकवली 


बदली नंतरची पदस्थापना 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, 
अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
विभाग अहमदनगर अंतर्गत जागतिक बँक प्रकल्प 
उपविभाग अहमदनगर 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, धुळे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, नंदुरबार 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.१, नंदुरबार 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 

अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, नांदेड 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता सा.बां.विभाग, नांदेड 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, कंधार 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादाशक विभाग, पुणे अंतर्गत 

अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, सोलापूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग सोलापूर अंतर्गत 
सा.बां. उपविभाग, दक्षिण सोलापूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ,धुळे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, शहादा 
प्रकल्प शाखा 
मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे अं 
अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, कोल्हापूर 
अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, कागल 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशिक विभाग, 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 
औरंगाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां. 
(पश्‍चिम) विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र. ४, औरंगाबाद 


८ श्रीम.अमृता महादेव कदम 
कनिष्ठ अभियंता 


श्रीम.कोमल राजेंद्र माने, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्रो.आकाश सुभाष पगारे, 
कनिष्ठ अभियंता 


श्री.हेमंत नामदेव भोये, 
स.अ.श्रेणी-२ 


श्री. मिलिद प्रकाश बसुले, 
कनिष्ठ अभियंता 


धनश्री शेखर 
भोसले, कनिष्ठ अभियंता 


श्री. कुणाल राजकुमार 
गोसावी, कनिष्ठ अभियंता 


प्रकल्प उपविभाग क्र.३, ठाणे, 


सा.बां. मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, सावंतवाडी 


सा.बां.मंडळ, 'सा.बा.विभाग, 
सावंतवाडी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
कुडाळ 


सा.बां.मंडळ, 
सा.बां.विभाग चिपळूण 


सा.बां.मंडळ, रायगड 
सा.बां.विभाग, महाड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पोलादपुर 


सा.बां.मंडळ, 
सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.१, अलिबाग 


रायगड सा.बां.मंडळ, कोकण भवन, 
मुंबई अंतर्गत सा.बां.विभाग, पनवेल 


अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र. २, पनवेल. 


सा.बां.मंडळ, 
सा.बां.उपविभाग मंडणगड. 


अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, 

उस्मानाबाद अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 

सा.बां.विभाग, लातूर अंतर्गत सा.बां. इमारती 

उपविभाग क्र.१, लातूर 

मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, पुणे अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता,सा.बां. मंडळ, सातारा अंतर्गत 
कार्यकारी अभियंता, सा.बां. विभाग, सातारा 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नागपूर 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सा.बां. मंडळ, नागपूर 
अंतर्गत एकात्मिकृत घटक वैद्यकीय नागपूर विभाग, 
उपविभाग क्र.७, नागपूर 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सा.बां.मंडळ, नाशिक 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां. (पूर्व) विभाग 
नाशिक अंतर्गत सा.बां. उपविभाग नांदगाव 


मुख्य अभियंता, सा.बां. प्रादेशक विभाग, नाशिक 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, धुळे 
प्रकल्प शाखा अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र. २ धुळे 


मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, पंढरपूर अंतर्गत रो.ह.यो. (सा.बां.) 
उपविभाग पंढरपूर 

मुख्य अभियंता, सावेैर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बां.विभाग, सातारा अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
बडूज. 

मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम प्रादेशक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग, धुळे प्रकल्प शाखा 


१६|श्री.अमर विठ्ठल भोजने, 
कनिष्ठ अभियंता सा.बां.चिपळूण विभागीय कार्यालय. विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गत सा.बां. उपविभाग 
रिक्‍त पदी 
१ . श्रेया माधव सा.बां.मंडळ, ं मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
° जोगळेकर, कनिष्ठ अभियंता |सा.बां.चिपळूण अंतर्गत सा.बां.उपविभाग ।विभाग, पुणे अंतर्गत रिक्‍त पदी 
चिपळूण. 
१८| श्रीम. क्रतुजा जालिदर  ।सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
करपे, कनिष्ठ अभियंता  ।सा.बां.महाड विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, क्र.२ सोलापूर अंतर्गत रो.ह.यो. 
(सा.बां.) उपविभाग बार्शी 
Sf श्री.प्रविण रविद्र मामडयाल, | सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत मुख्य अभियंता, सावर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
सा.बां.विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.उपविभाग लांजा. सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, सोलापूर अंतर्गत सा.बां. उपविभाग 


१ 
अक्कलकोट 
श्री.प्रवण संभाजी कोकरे, |।सा.बां. मंडळ, रायगड अंतर्गत मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
र 


७॥2 
ठ 


कनिष्ठ अभियंता सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.उपविभाग क्र.१ अलिबाग. सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बां. (पश्‍चिम) विभाग, सातारा अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, कराड उत्तर 
१|श्री.वेनोद भिमराव खाडे, ।सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां विभाग, | मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशक 
अभियंता पालघर अंतर्गत सा.बां उपविभाग H.R, |विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
पालघर. सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, सा.बां. विभाग, लातूर अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग क्र.२, लातूर 
२२| श्री.राजेंद्र मारुती सावंत,  ।रायगड सा.बां.मंडळ, नवी मुंबई अंतर्गत |मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, अलिबाग. सा.बां.मंडळ, सातारा अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
मार्ग प्रकल्प विभाग, सातारा अंतर्गत मार्ग प्रकल्प 
उपविभाग वाई 
२३|श्री.सलीम दगडु तडवी,  ।रायगड सा.बां.मंडळ, नवी मुंबई अंतर्गत ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
कनिष्ठ अभियंता सा.बां.विभाग, पनवेल अंतर्गत विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, पनवेल. सा.बां.मंडळ, पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.प्रकल्प विभाग, पुणे अंतर्गत सा.बां.प्रकल्प 
उपविभाग क्र.१, पुणे 


२४ श्रो.बाळु रघुनाथ चव्हाण, 
शाखा अभियंता 


२५ श्रीमती निलिमा संपत 
Has, कनिष्ठ अभियंता 


२६। श्री.राजेश शिवाजी पवार, 


io | at. रोहित रविद्र पटेल, 
कनिष्ठ अभियंता 


२८|श्री.आदशे राजाराम पाटील, 
२९|श्री. विशाल रामलाल पवार, 


श्री.मानष पांडुरंग तांबे, 
शाखा अभियंता 


सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, पेण. 


रायगड सा.बां.मंडळ, Tat मुंबई अंतर्गत 


सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत 
विभागीय कार्यालय 


सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, खेड अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग खेड 


सा.बां. मंडळ, रायगड अं 
सा.बां.विभाग, अलिबाग अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, अलिबाग 


सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 


सा.बां.विभाग, सावंतवाडी अंतर्गत 
सां.बां. उपविभाग दोडामार्ग 


सा.बां. मंडळ, रायगड अंतगत 
सा.बां.विभाग, पनवेल अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग क्र.२, कर्जत 


सा.बां. विभाग, कुडाळ मु.कणकवली 


अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, वैभववाडी 


प्रकल्प शाखेत 


सा.बां.मंडळ, ठाणे अं 


सा.बां.(आदिवासी) विभाग, ठाणे अंतर्गत 


सा.बां.(आदिवासी) उपविभाग, जव्हार 


विभाग, मुंबई अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, बांद्रा, मुंबई अंतर्गत पत्तन अभियांत्रिकी विभाग 
(उ), कोंकण भवन, नवी मुंबई अंतर्गत पत्तन 
उपविभाग, अलिबाग 

मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, अहमदनगर अंतर्गत कार्यकारी 
अभियंता, जागतिक बँक प्रकल्प उपविभाग, 
अहमदनगर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बां.विभाग, भोकर 


मुख्य अभियंता, साबेजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


विभाग, नाशिक अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, धुळे अंतर्गत बांधकाम उपविभाग शहादा 


मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां. विभाग क्र. २ सोलापूर अंतर्गत सा.बां. 
उपविभाग कुरडूवाडी 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, औरंगाबाद अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, नांदेड अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां.विभाग, भोकर अंतर्गत रिक्‍त पदी 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, देवगड 


मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशक 
विभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा.बां. 
मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बां.विभाग क्र.२, ठाणे येथील प्रकल्प शाखा 


मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
बिभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां. विभाग, जव्हार 
अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, जव्हार 


33] श्रीम. तयबा अशरफ 
चिकटे, कनिष्ठ अभियंता 


सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतगत 
सा.बां.विभाग, कुडाळ अंतर्गत 


सा.बां.मंडळ, ठाणे अं 


२३६| श्री.अनिल महादु भरसट, 
शाखा अभियंता 


श्री.प्रमोद विष्णु कांबळे, 
8 


३९ श्री.प्रमोद शांताराम कांबळे, |सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत 
शाखा अभियंता सा.बां.विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत 
सा.बां.उपविभाग, राजापूर 


तलासरी 


रायगड सा.बां.मंडळ, कोकण भवन, नवी 
मुंबई अंतर्गत सा.बां.विभाग, पनवेल 
अंतर्गत सा.बां.उपविभाग क्र.२, कर्जत. 


ay श्रीमती जयश्री संजू गुंजाळ, ।सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतगत 
कनिष्ठ अभियंता सा.बां.चिपळूण विभागीय कार्यालय. 


विभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, रायगड 
सा.बां.मंडळ, कोकण भवन, नबी मुंबई अंतर्गत 
सा.बां.विभाग, पनवेल अंतर्गत प्रकल्प शाख 


सा.बां.उपविभाग क्र.१ कणकवली. 


सा.बां विभाग 
जव्हार अंतर्गत सा.बां. उपविभाग, वाडा 


9 श्री.भाऊ रामचंद्र पतंगराव, ।सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां विभाग 
अभियंता क्र.२, ठाणे अंतर्गत सा.बां उपविभाग 
क्र.३, मुरबाड मुख्यालय कल्याण. 


३८ श्री.मनिष शंकर चकधरे,  ।सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत सा.बां विभाग, 
अभियंता पालघर अंतर्गत सा.बां उपविभाग, 
तलासरी. 


४०|श्री.मो. Far मो. सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतगगत सा.बां विभाग, ।दि. ३१/०५/२०२२पर्य 
अभियंता  ।पालघर अंतर्गत मार्ग प्रकल्प उपविभाग, 


मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
विभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 


सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता 
सा.बां. विभाग क्र.१, ठाणे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग 
क्र. ४ ठाणे 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
बिभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
वैभववाडी 

(मुख्य अभियंता सा.बां. प्रा. वि. यांच्या दि.९/८/२०२१ 
च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल) 

दि. २१/०५/२०२२ पर्य 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
बिभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां विभाग क्र.२, ठाणे अंतर्गत सा.बां उपविभाग 
उल्हासनगर 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
बिभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, ठाणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, 
सा.बां विभाग, पालघर अंतर्गत सा.बां उपविभाग, 
डहाणू 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
बिभाग, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, 
सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी अंतर्गत उत्तर रत्नागिरी 
(सा.बां.) विभाग, रत्नागिरी अंतर्गत सा.बां.उपविभाग, 
देवरुख 

(मुख्य अभियंता सा.बां. प्रा. वि. यांच्या दि.९/८/२०२१ 
च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल) 


शाखा अभियंता प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत सा. बां. |विभाग, पुणे अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मं. 
उपविभाग अलिबाग जि. रायगड पुणे अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,सा.बां. प्रकल्प 
विभाग, पुणे 
श्री. संजय मनोहर खेडकर, अभियंता बांधकाम  ।मुख्य अभियंता, सावेर्जानिक बांधकाम प्रादेशिक 
शाखा अभियंता अंतर्गत सा. बां. विभाग, कोकण अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,सा. बां. 
उपविभाग महाड जि. रायगड विभाग महाड अंतर्गत प्रकल्प शाखा जि. रायगड 
(मुख्य अभियंता सा.बां. प्रा. वि. यांच्या दि.९/८/२०२१ 
च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल) 


प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत सा. बां. |(मुख्य अभियंता सा.बां. प्रा. वि. यांच्या दि.९/८/२०२१ 
उपविभाग क्र. ५ च्या आदेशामध्ये अंशत: बदल) 
मुख्य अभियंता, बांधकाम  ।मुख्य अभियंता, सावेर्जानक बांधकाम प्रादेशिक 
ं. |विभाग, कोकण अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,सा. बां. 
विभाग महाड अंतर्गत सा.बां. उपविभाग महाड 


४२|श्री. मदन हिरवे, शाखा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम  ।|दि. ३१/०५/२०२२पर्यंत मुदतवाढ 
| 


BR 

डर 
vw 

vw 


कनिष्ठ अभियता प्रादेशिक विभाग, कोकण अंतर्गत सा. बां. fast, कोकण अंतर्गत अधीक्षक अभियंता,सा. 


५।श्री. राहल अशोक बागुल, ।मुख्य अभियंता, सावेजनिक बांधकाम | eT अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 
उपविभाग क्र.१ अलिबाग जि. रायगड  ।बां.मंडळ ठाणे अंतर्गत सा.बां. उपविभाग क्र. २ ठाणे 


या 


